कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती अंतर्गत पाटण 
तालुक्‍यातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक-कोभूपु-३१२४/प्र.क्र. ८१/र-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:-कोभूपु-१५२३/प्र.क्र.०१/का.५ (नासंस), दि. १३/०६/२०१८. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), क्रमांक-कोभूपु-३१२३/ 
प्र.क्र.११/र-५, दि.०६/०२/२०२४. 
३. शासन निर्णय, महसूल ब बन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन ,मदत व पुनर्वसन), क्रमांक-कोभूपु-३१२३/ 
प्र.क्र.११/र-५, दि.०७/०६/२०२४. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७/०४/२०१५. 
५. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्र. जिनिस/को.भू.पु.नि.स./निधी मागणी/कार्या-६/१४९८, 
दि. २०/०९/२०२४. 
प्रस्तावना :- 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली “कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती” कार्यरत असून 
सन २०२४-२५ करीता नवीन कामाच्या मंजूरीसाठी मंजूर निधी तालुकानिहाय टक्केवारी प्रमाणे वाटपाची मंजुरी 
देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने निधी तालुकानिहाय टक्केवारी प्रमाणे वाटपाची मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 
त्या अनुषंगाने तालुका पाटण करीता निधीच्या २५% निश्‍चित करण्यात आली आहे त्यानुसार पाटण तालुक्‍यातील 
विकास कामांकरीता प्रशासकोय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती” साठी महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरतूद करुन व राज्य 
शासनाकडून समितीस मिळणारा निधी हा इतर कुठल्याही कामांवर खर्च न करता कोयना भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये 
येणा-या ८ तालुक्यांच्या (पाटण, कराड (उत्तर), कराड (दक्षिण), जावळी, सातारा, महाबळेश्वर, संगमेश्‍वर व 
चिपळूण) दुर्गम भागात बसलेल्या खेडयांच्या विकासासाठी “कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती” यांच्या 
नियमाप्रमाणे केवळ कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीकरीताच खर्च करण्याच्या प्रयोजनाकरिता जिल्हाधिकारी, 
सातारा यांना निधी वितरीत करण्यासाठी पाटण तालुक्‍यातील विकास कामांची संख्या एकूण ४९ असून कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पश्‍चिम), सातारा यांच्या कार्यालयाकडून एकूण ४९ कामांना तांत्रिक 
मान्यता देण्यात आली आहे. WY कामांची तांत्रिक मान्यतेची रक्‍कम रु. ८,३४,८६,०००/-(रुपये आठ कोटी चौतीस 
लाख MAM हजार फक्त) इतकी आहे. त्यानुसार मंजूर अनुदानातून पाटण तालुक्‍यातील विकास कामांना सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ठ-अ मध्ये नमुदनुसार प्रशासकोय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

2. समितीच्या अंतर्गत कामाच्या अंमलबजावणीसाठी समितीच्या कार्यकारिणीने दिनांक 28.019. 2083 
रोजीच्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. "शासकोय नियमांचे ब पध्दतीचा अवलंब करुन सदर विविध 
कामाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना प्राधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्याने 
नेमलेल्या शासकोय यंत्रणेने देखील शासकीय नियम पाळून कामाची पूर्तता करावी. 
३. समितीद्वारे मजूर कामांना प्रथमत: ५०% रक्‍कम प्रदान केली जाते. संबंधित यंत्रणेकडून सदर रकमेच्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर उर्वरित ५०% रक्‍कम प्रदान करण्यात येते. 
अटी व शती :- 
१) विकास कामे करतांना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामित्वधनाची वसूली करण्याची 
जबाबदारी संबधीत कार्यान्वित यंत्रणेची राहील. 
२) प्रस्तावाधीन विकास कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकातील रकमेपेक्षा विहित मर्यादेपेक्षा अधिक 
होणार नाही, याची संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच सदरहू कामे ही अन्य 
शासकोय योजनेतंर्गत यापुर्वी केलेली नाहीत याबाबत जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी खातरजमा करावी. 


प्रति, 
१) 
२) 
3) 
डं) 
4) 
६) 
\9) 
८) 
९) 
Xo) 
११) 


३) प्रस्तावाधीन विकास कामांसाठींच्या अंदाजपत्रकात दर्शविलेली कामनिहाय रक्‍कम तांत्रिक व प्रशासकोय 
मान्यतेतील अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य 
ती दक्षता घ्यावी. 

शासनास सादर करण्यात येणा-या प्रशासकोय मान्यतेच्या सर्व प्रस्तावामध्ये पुर्णत्वाचे दाखले, उपयोगिता 
प्रमाणपत्र ब कामांची छायाचित्रे यामध्ये एकसमानता असावी. सर्व प्रमाणपत्रामध्ये कर भरल्याचा क्रमांक, 
रक्‍कम व दिनांक नमूद करणे आवश्यक आहे. सर्व छायाचित्रे GPS Map Camera वापरुन काढण्यात 
यावेत, छायाचित्र सुस्पष्ट असावे. छायाचित्रावर सर्व तपशील असणे आवश्यक आहे. तसेच कामाचा 
तपशील असलेल्या फलकावर रस्त्याची लांबी नमूद करणे आवश्यक आहे. 

५) संबधोत कार्यान्वित यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम (पश्‍चिम) विभाग, सातारा यांनी 
सोबत जोडलेल्या यादीनुसार सुरु करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या प्रगतीच्या अहवाल/खर्चाच्या 
प्रगतीच्या अहवाल इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनुसार सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत 
सदर कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार खर्च मागणी क्र. सी-०५ मुख्यलेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा 
ब कल्याण, ०१-पुनर्वसन, २०२-इतर पुनर्वसन योजना (०७)(०१) कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती 
(अनिबार्य) (दत्तमत) (२२३५ डी५५१) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली आवश्यक 
मागणी शासनास सादर करावी. त्यानुषंगाने मंजूर ब उपलब्ध तरतुदीतून आवश्यक तेवढा निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात येईल. सदरच्या विकास कामांसाठी वितरीत करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे (1111258101 (९111०916) प्राधन्याने सादर 
करावीत. 

हॅ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१६४६१७९३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१-1 


wm 


igitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=108561 7af37 1f507cb8ee4d914eb645d92480247b6 1 bdS8bSc 
3074ba3a6a62d7, hi 


ti \de=400032, st=Mc 
S H IVP RASA D BAJ AJ INumber=F7145AF5949FB706E2DCB06C2B209BS8FFA369F6E085, 
£02041722C90F0528791 SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 
Date: 2024.09.30 16:47:40 +05'30' 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल२/१- (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागरे 

वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, महसूल व बन विभाग(म. व पु.) मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव, कार्यासन र५-, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.२२- 
जिल्हाधिकारी, सातारा/रत्नागिरी. 

वित्त विभाग(अर्थसंकल्प-६/व्यय-१०, वित्त आयोग कक्ष), मंत्रालय,मुंबई३२-, 


१२) कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-७/पीएसी कायासने) मंत्रालय, मुंबई३२-, 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन र५-) 


'परिशिष्ठ-अ 


सातारा यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेचे प्राप्त प्रस्तावास प्रशासकिय मंजूरीचा तपशील. 


'पाटण तालुक्‍यातील सन २०२४-२५ मधील कामांना कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग (दक्षिण), 


अ. कामाचे नाव तांत्रिक मान्यता । एकूण प्रशासकिय 
क्र (ता. पाटण, जि. सातारा) दिनांक मान्यतेची रक्‍कम 
१. | मरळो, ता. पाटण बंदिस्त आर. सी. सी. गटर बांधणे. ०८/०८/२०२४ | २५,००,०००/- 
२. | मरळो, ता. पाटण स्मशानभूमी रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २५,००,०००/- 
३. | गारबडे, ता. पाटण ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे. ०८/०८/२०२४ । २५,००,०००/- 
४. | मराठवाडी ते अम्बुळकरवाडी कोळेकरवाडी, ता. पाटण जकुआई मंदिर रस्ता सुधारणा | ०८/०८/२०२४ | २४,९९,०००/- 
करणे. 
५. । सणबुर, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
६. | उधवने, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १९,९९,०००/- 
७. | भोसगाव, ता. पाटण स्मशानभूमी रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १९,९८,०००/- 
८. । मराठवाडी वरची, ता. पाटण रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
९. | मंद्रुळकोळे खुद, ता.पाटण कुंभारवाडा रोडेवाडी रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
१०. | धामणो, ता. पाटण कुंभारवाडा ते दफनभूमी रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १९,९९,०००/- 
११. वाडी सावंतवाडी, ता. पाटण आचरेवाडी अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १४,९९,०००/- 
१२. | बागलवाडी काढणे, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ । २०,००,०००/- 
१३. | पाचपुतेवाडी, ता. पाटण स्मशानभुमी रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १९,९८,०००/- 
१४. | कुठरे, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ । १४,९८,०००/- 
१५. | आचरेवाडी (चौगलेवस्ती), ता. पाटण मातंगबस्ती अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १४,९९,०००/- 
१६. | बोर्गेबाडी कुंभारगाव, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
१७. | तुपेबाडी (काढणे), ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १९,९९,०००/- 
१८. | मान्याचोबाडी (गुढे), ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ । २४,९९,०००/- 
१९. | चोगुलेवाडी (सांगवड), ता. पाटण रामोशी वस्ती ते स्मशानभूमी रस्ता सुधारणा करणे. | ०८/०८/२०२४ | २५,००,०००/- 
२०. | रामेल, ता. पाटण ते शेळकेवाडी रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
२१. | केळेवाडीवरची कडवे खुर्द, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
RR. मनवाडी, ता. पाटण HILAL मंदिर रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २९,९९,०००/- 
२३. | माळवाडी बंदवाडी कडवे, ता. पाटण रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
२४ | बीबी ते मकाईचीवाडी रस्ता ग्रा. मा. १०३ ची सुधारणा करणे . ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
२५. | ढोरोशो, ता. पाटण जोतिलिंग देवालय रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | ३०,००,०००/- 
२६. | जांभेकरवाडी मरळोशी, ता. पाटण धनगरवाडा रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | ४०,००,०००/- 
२७. वाडी मुरूड, ता. पाटण माळवस्ती रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
२८. | बोर्गवाडी घोट, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
२९. | चिंचेवाडी बजरोशी, ता. पाटण पोहोच रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
३०. वाडी, ता. पाटण आडापर्यंतचा रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
३१. | जगदाळवाडी कडवे बु., ता. पाटण पोहोच रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
३२. | सुर्याचीबाडी नाणेगाव बु., ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
३३. | बाघजाईवाडी, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
२३४ | मोजे सुरूल, ता. पाटण येथे अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
३५. | मोजे दुटाळवाडी A), ता. पाटण येथे अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 
३६. | मौजे हेळवाक, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
३७. | मोजे वाजेगाव ते शेळके वस्ती मारूल तर्फ पाटण, ता. पाटण रस्ता सुधारणा करणे. | ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
३८. | निवकणे, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
३९. | काठो, ता. पाटण पासळ ते जानाईंदेवी मंदिर रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
४०. | येराडबाडी, ता. पाटण अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०८/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
४१. | पाचगणी, ता. पाटण नागवण टेक खालचे आवाड अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे. ०६/०९/२०२४ | १५,००,०००/- 
एकूण | ८,३४,८६,०००/- 
SATYANARAYAN 


SHIVPRASAD BAJAJ 


( सत्यनारायण बजाज ) 
उपसचिव तथा न्यासाचे सचिव, 
कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती. 


